परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.( ४७/२१ )/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०२१ 
संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. उवतंशि/ तांशि-१/ ३३/१४/ प्र.क्र. 
(१०८/१३), दि.२४.११.२०१७ 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/१७०, दि. १०.०३.२०२१ 
शासन Sear: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. निखाडे लोकेश पुरुषोत्तम व श्री. गवळी 


विक्रम सदाशिव यांची सहायक प्राध्यापक, अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन अभियांत्रिकी, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला असल्याने, 
श्री. निखाडे व श्री. गवळी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांच्याकडून संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 

२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील अटींची 
पूर्तता श्री. निखाडे व श्री. गवळी यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील 
तक्त्यात स्तंभ-५ मध्ये नमूद दिनांकास (AA) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे 
चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव , पदनाम व कार्यरत | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे पुढे 
क्र संस्था कालावधीतील । कालावधी पूर्ण चालू ठेवण्याचा 
एकूण रजा | होण्याचा दिनांक दिनांक 
कालावधी 
विभ २ ३ = aa 4 & 
| श्री. निखाडे लोकेश पुरुषोत्तम, १६.१२.२०१७ | ०८ दिवस २३.१२.२०१९ २४.१२.२०१९ 
सहायक प्राध्यापक, (म.पू) (474) (म.पू) 
अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन 
अभियांत्रिकी 
२ श्री. गवळी विक्रम सदाशिव, १९.१२.२०१७ निरंक १८.१२.२०१९ १९.१२.२०१९ 
सहायक प्राध्यापक, (म.पू) (474) (म.पू) 
अणुविद्युत व दूरसंदेशावहन 
अभियांत्रिकी 


३ 


संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 
उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/ प्र.क्र.(४७/२१)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ आठ, 
दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१४३८०८२४०८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman ८-० 


Dh 
iment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 


nt, 0०५310१ , st= Maharashtra, 
'b0e2247b4328b57f45f509bf1 bfobd20c865128a018 
42 7 


Dhere 0011111 ऑर किक 
(समीर ee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेमार्फत) 
प्रत, 


) संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)- २, नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


